नवीन सुधारित मनोधैर्य योजनेअंतर्गत पीडित महिला व 
बालकांना अर्थसहाय्य देण्यासाठी व त्यांचे पुनर्वसन 
करण्यासाठी निधी वितरीत करणेबाबत... 
योजनांतर्गत (plan) 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक: संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.४४/का-२ 
नवीन प्रशासकीय इमारत, ३रा मजला, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २८ मार्च, २०१८. 


वाचा: 
१) शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३, दि. १८.०४.२०१७. 
२) शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.९४/अर्थ-३, दि..३०.०६.२०१७ 
३) मा.उच्च न्यायालय, मुंबई, रिट याचिका क्र. २९५१/२०१६/दि. ०८.०३.२०१७ चे आदेश. 
४ शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.३५/का-२, दि. ०१.०८.२०१७. 
५ शासन निर्णय क्रमांक :संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.२५५/का-२, दि. ३०.१२.२०१७. 
&) Maharashtra State Legal Services Authority No. MSLSA/2092/3419/Dt. २५.०१.२०१८ 
७ शासन आदेशा संकीर्ण /२०१७-प्र.क्र.२५५/का-२/दि .२६.०२.२०१८. 
८) शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.२५४/का-२, दि. १७.०३.२०१८. 
९) शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.२५४/का-२, दि. २७.०३.२०१८. 


“नवीन सुधारित मनोधैर्य” योजनेअंतर्गत पीडित महिला व बालकांना अर्थसहाय्य देण्यासाठी व त्यांचे 
पुनर्वसन करण्यासाठी निधी वितरीत करणेबाबतचा शासन निर्णय संदर्भ क्रमांक ९ अन्वये दि. २७.०३.२०१८ 
रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे. प्रस्तुत शासन निर्णयातील प्रस्तावना व शासन निर्णय येथे नमूद 
रु.११,००,००,०००/- या रकक्‍्कमेऐवजी रु. १०, ८६,७३,८३५/- (रूपये दहा कोटी FAVA लाख त्र्याहत्तर हजार 
आठडो पस्तीस फक्‍त) असे वाचण्यात यावे. 


सदर झासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१८०३२८१७५१३६८०३० असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 
Vinod Vasant Pho oncom aac 


Child Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=167d8b62a8b227c6708ad 19d0236d916621b1226 


Dalvi कळक Seer aaa 
(विनोद दळवी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 


-O 


मा.मंत्री, महिला व बाळ विकास, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

मा.राज्यमंत्री, महिला व बाल विकास, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

मा. अध्यक्ष / उपाध्यक्ष, विधानसभा / विधानपरिषद,महाराष्ट्र विधानमंडळ,मुंबई. 
मा. सदस्य, विधानसभा/ विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई 

आयुकत, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


ew अ 2 


Cc 
<< 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.४४/का-२ 


महालेखापाल ,२/१ (लेखा व अनुज्ञेयता)/) लेखा परिक्षा), मुंबई /नागपूर. 


अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई हहर /मुंबई उपनगर 
वरिष्ठ जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, 


वित्त विभाग )व्यय-६)(अर्थसंकल्प-७,( मादाम कामा रोड, मंत्रालय, मुंबई. 


अवर सचिव )अर्थसंकल्प,( महिला व बाल विकास, मंत्रालय, मुंबई. 
सर्व अधिकारी, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवड नस्ती, का-२ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


